प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२० मध्ये 
झालेल्या विनंती बदल्यांमध्ये अंशात: बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१३९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२१. 


वाचा: - 9) शासन समक्रमांकित १६.१२.२०२० रोजीचे आदेडा. 
2) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/ 
विनंतीबदली/२०२०/५४, दिनांक १०.०५.२०१० 


प्रस्तावना:- 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्रीमती एस.बी.महाजन (सौ.तेळंग), 


सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मूलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
वर्धा यांची सन २०२० मध्ये विनंती बदली संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१६.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद (माध्यमिक शाळा) बहुउद्देशीय पटवर्धन तंत्र माध्यमिक शाळा, 
नागपूर येथे करण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१०.०५.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनासा कळविले 
आहे की, जिल्हा परिषद (माध्यमिक son बहुउद्देशीय पटवर्धन तंत्र माध्यमिक शाळा, नागपूर या शाळेत 
प्रशिक्षणार्थ्यांची पटसंख्या व तांत्रिक कर्मचारी नसल्यामुळे, श्रीमती महाजन यांना व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे परत पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीमती एस.बी.महाजन यांच्या 
दि.१६.१२.२०२० रोजीच्या SATA अंशत: बदल करुन अन्य ठिकाणी समकक्ष पदावर पदस्थापना देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . त्यानुषंगाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन आदेशा :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्रीमती एस.बी.महाजन (सौ.तेलंग) 
यांना शासन आदेशा दि.१६.१२.२०२० अन्वये करण्यात आलेल्या विनंती बदलीच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल 
करुन सुधारित पदस्थापना प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), नागपूर या पदावर देण्यात येत आहे. 


२. शासन seat दि.१६.१२.२०२० मधील सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील. 


झासन आदेश HAH: व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१३९/व्यशि-१ 


3. सदर शासन SIS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०५२४१६५९२०४९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ . Digi (or Bal janvare 
K | h B | DN: nt Of Maharashtra, ou=Skill Development and 
S 7 0 | a | [व m Ent 1090९ int, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ra १6ती0० b0401 1094c0c03933b517a839feb4c64184c7fa5fSadb 


-2c5SdBa2cl 6bc0d3779e84fefc3 16a16497391c87251547b9a0338e4a7 
are 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

8) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 

4) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

६) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधित) 

८) श्रीमती एस.बी.महाजन (सौ.तेलंग), प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), नागपूर, जि.नागपूर. 
७ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), नागपूर, जि.नागपूर. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


